राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ चा अहवाल 
खंड-२ मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक 
शिफारशी आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात 
स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
अनुदानित आश्रमशाळेतील अधिक्षक (पुरुष) व 
अधिक्षक (महिला) यांना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.अआझा.२०२३/प्र.क्र.२२७/का.११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआझा.२०१८/प्र.क्र.१४५/का.११, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२० 
२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेपूर.११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना-: 


उपरोक्त वाचा येथील क्र. १ अन्वये वित्त विभागाने ३० जानेवारी, २०१९ रोजीच्या 
अधिसूचनेअन्वये अधिसूचित केलेल्या नियमातील सुधारीत वेतन संरचना व वेतननिश्चितीचे नियम तसेच 
वित्त विभाग, परिपत्रक दिनांक २०.०२.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
आव्यक त्या फेरफारासह आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या 
अनुदानित आदिवासी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील अधिक्षक व अधिक्षिका 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल याचिका क्र.६३६३/२०१८ 
संदर्भातील आदेश आणि राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ च्या शिफारशींवरील निर्णयाच्या अधीन 
राहून अधिक्षक व अधिक्षिका यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारीत वेतनस्तर लागू करण्यात 
आला आहे. 


आता वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये शासनाने राज्य वेतन 
सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड-२ मधील शिफारशी संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. राज्य 
वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस झासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गाना सुधारीत वेतन स्तर मंजूर 
केलेले आहेत अज्ञा संवर्गाची माहिती सदर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली आहे. 


उपरोक्त शासन निर्णयामधीळल विवरणपत्र-अ मध्ये आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात 
येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेमधील अधिक्षक (पुरुष) व अधिक्षक (महिला) या सवंर्गाच्या 
वेतनस्तरामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 
आश्रमशाळेमधील कर्मचारी हे राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना शासनाचे 
कोणतेही नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक थेट लागू होत नाही. सदर निर्णय लागू 
करावयाचे झाल्यास आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वंतत्र आदेश काढुन सदर बाबी अनुदानित 
आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येतात. त्यामुळे वाचा येथील क्र. २ च्या शासन निर्णयामधील 
सुधारीत वेतनस्तर आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या 
अनुदानित आश्रमशाळेतील अधिक्षक (पुरुष) व अधिक्षक (महिला) कर्मचाऱयांना लागू करण्याची बाब 
शासनाची विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआश्ा.२०२३/प्र.क्र.२२७/का.११ 


शासन निर्णय-: 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपूर.११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ मधील 
सुधारीत वेतनस्तर (विवरणपत्र-अ।) आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत 
चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळेमधील अधिक्षक (पुरुष) व अधिक्षक (महिला) या सवंर्गाच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या लागू करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त सुधारीत वेतनस्तर लागू करताना वाचा येथील क्र. २ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटी 
व शर्ती उपरोक्‍त संवर्गाला लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो.सं.क्र.४५७/सेवा-९,दिनांक २८.११.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/५/.॥8॥॥/०७9॥॥.9०५/.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०२४०२०११४४८३६१२२४ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार 


Digitally signed by PRAVIN GORAKSHANATH SATHE 
Pp R AV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8aeae 1 14bc1 0bc084ffcdf2ae0c667ca6c3eca844c7809 
G O RA KS H A N ATH bb00f184ed1dc997ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7D0E975C83DBBE2A 1 9FD387F2130D87449EAD 

27B920A608BF243707CB95AAAA3, cn=PRAVIN 


S AT H E GORAKSHANATH SATHE 


Date: 2024.02.02 15:50:12 +05'30' 


(प्रविण गो. साठे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
११.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/अमरावती/नागपूर/ठाणे 
१२.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र ७, मुंबई/नागपूर 
१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 4, मुंबई/नागपूर 
१४.सर्व जिल्हाधिकारी 
१५.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१६.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआश्ा.२०२३/प्र.क्र.२२७/का.११ 


आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.अआश्ा.२०२२/प्र.क्र.२२७/का.११, दिनांक ०२.०२.२०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र-अ 


राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य केल्यामुळे आदिवासी विकास 


विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील ज्या 
संवर्गाला सुधारीत वेतनस्तर मंजूर करण्यात येत आहे san संवर्गाची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र. 


आदिवासी विकास विभाग 
अधिक्षक (पुरुष) शासकोय व अनुदानित आश्रमशाळा अधिक्षक (महिला) शासकीय व अनुदानित 
आश्रमशाळा 
अ.क्र. | पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार मंजुर | समितीने शिफारस केलेला ७ व्या वेतन 
सुधारीत वेतन स्तर आयोगातील सुधारीत वेतनस्तर 
a= | अधीक्षक एस-८: २५५००-८११०० एस-१२: ३२०००-१०१६०० 
२ अधिक्षिका एस-८: २५५००-८११०० एस-१२: ३२०००-१०१६०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


